सन 2022-23 मध्ये राष्ट्रीय खादय तेल 
अभियान (NMEO) अंतर्गत वृक्षजन्य तेलबिया व 
भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन 
वाढविण्यासाठी (TRFA-OILSEED) वार्षिक कृती 
आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.५०/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ ऑगस्ट, २०२२ 
संदर्भ:- 

१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि.१९/०४/२०१७ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 
३. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे ज्ञापन क्र.5.॥५0.1(13)/2॥/॥5/507/2020, 


Dated: 23/03/2021 
४. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. साविव्य-२०२१/प्र.क्र. ४२/२-ओ, दि.०२/०८/२०२१ 


५. केंद्र शासनाचे पत्र जा.क्र. १-१/२०२२ (05) (E-908822), दि. 93 /०४/ २०२२. 

६. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. 8ता-२/ NFSM (OS & OP/AAP २०२२-२३/१५५८९/२२, 
दि. २२/०४/२०२२ 

७. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. 2-98/2022/NFSM-Oilseeds, Dated:25/05/2022 

८. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसुअ-गळीत/२२-२३/प्र.मा.प्रस्ताव/प्र.क्र.१/वाकृआ/१९०६३, 
दि.२६/०५/२०२२ 

९. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.५०/४-अ, दि.०२/०६/२०२२ 

१०. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. ९-४/२०२२/९७॥॥-1805, Dated:07/07/2022 

११. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसुअ-वृक्षजन्य तेळ/२२२३/प्र.मा.प्रस्ताव/प्र.क्र.१/वाकृआ/२४०६१, 
दि.०८/०७/२०२२ 

१२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. C-§/2022/TRFA under NFSM-Oilseeds, Dated:14/07/2022 

१३. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसुअ-135/ (गळीत)/२२-२३/प्र.मा.प्रशप्र.क्र.१/वाकृुआ/२४७८१, 
दि.१५/०७/२०२२ 


प्रस्तावना: 

सन २०२२-२३ पासून केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (गळीतधान्य व तेलताड) चे रुपांतर 
राष्ट्रीय खादय तेल अभियान (National Mission on Edible Oil-NMEO) मध्ये केले आहे. केंद्र शासनाने 
राष्ट्रीय खादयतेळ अभियान (NMEC) अंतर्गत गळीतधान्य पिकांकरिता दि. २५ मे, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 
₹ ५९८३.३३ लाख रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर केला आहे. त्यास दि.०२/०६/२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.५०/४-ओ 


केंद्र शासनाने दि.०७ जुले, २०२२ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय खादय तेल अभियान (वृक्षजन्य तेलबिया) 
करिता सन २०२२-२३ या वर्षाचा एकूण रु.४५.९९ लक्ष एवढया रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर केला 
आहे. तसेच केंद्र शासनाने दि.१४ जुले, २०२२ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय खादय do अभियान अंतर्गत भात पड 
क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TREAT) कार्यक्रमाकरिता सन २०२२-२३ या 
वर्षाचा एकूण रु.१६६.६६७ लक्ष एवढया रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा मंजूर केला आहे. 


त्यानुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने अनुक्रमे ०८ जुले, २०२२ व दि.१५ जुले, २०२२ च्या पत्रान्वये सादर 
केलेल्या राष्ट्रीय खादयतेल अभियान (NMEC) अंतर्गत (वृक्षजन्य तेलबिया) व राष्ट्रीय खादय de अभियान 
अंतर्गत भात पड क्षेत्रामध्ये गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (5/५-गळीतधान्य) वार्षिक कृती 
आराखडयास सन २०२२-२३ करिता प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे - 
शासन निर्णयः 
१) सन २०२२-२३ करिता राष्ट्रीय खादयतेळ अभियान (NMEO) अंतर्गत (वृक्षजन्य तेलबिया) करिता 
एकूण रु. ४५.९९ लाख (रुपये पंचेचाळीस लाख नव्याण्णव हजार) व भात पड क्षेत्रामध्ये 
गळीतधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (179-गळीतधान्य) एकूण रु.१६६.६६७ (रुपये एक कोटी 
सहासष्ट लाख सहासष्ट हजार सातशे) लाख असा एकूण रु.२१२.६५७ लाख (रुपये दोन कोटी बारा 
लाख पासष्ट हजार सातशे) इतक्या निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रु.लाख) 
अ.क्र उप अभियान केंद्र हिस्सा  राज्यहिस्सा | एकूण 
ca राष्ट्रीय खादय तेल अभियान (वृक्षजन्य तेलबिया) २७.५९ १८.४० ४५.९९ 
2 ॥३॥56॥-गळीतधान्य १००.०० ६६.६६७ १६६.६६७ 
एकूण १२७.५९ ८५.०६७ २१२.६५७ 


२. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व 
भौतिक लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट-१ व २ मध्ये नमूद केले आहेत. सदर अभियानाची केंद्र व 
राज्याच्या ६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


३. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी प्रवर्गनिहाय ६०:४० प्रमाणात 
वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निधी 
केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ करिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा - 


अ.क्र प्रवर्ग मागणी क्र लेखाशिर्ष 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
ze सर्वसाधारण डी-०३ २४०१२४९८ २४०११५३५ 
२ अनुसूचित जाती । एन-०३ २४०१8४२८ २४०१8४३७ 
३ | अनुसूचित जमाती । टी-०५ २४०१॥४८६ २४०१॥४७७ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.५०/४-ओ 


४. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 
कार्यपध्दतीनुसार व संदर्भाधीन दि.०२ ऑगस्ट, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी 
वितरण व विनियोग व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय खादयतेळ अभियान (NMEO) अंतर्गत गळीतधान्य योजना 
SNA मार्क करण्यात आली आहे. 


५. केंद्र शासनाने सदर अभियानातंर्गत विहित केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच 
महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ देण्यात यावा. 

६. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०२२-२३ करिता 
संदर्भाकिंत दि.०७ जुलै, २०२२ व दि.१४ जुलै, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, 
तसेच चालू वर्षी अभियानाकरिता मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय मंत्रालयाने 
दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील, याबाबत संचालक 
(विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे सनियंत्रण करावे, त्याप्रमाणे अभियानाची प्रभावी 
अंमलबजावणी व सनियंत्रणाकरिता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निर्देशित करावे. 

७. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी होतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प 
भूधारक शेतकऱ्यांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच, शेतकऱ्यांचे अर्ज मागवून 
पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्याची निवड करावी. 

८. या अभियानातर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने, यंत्र/औजारे इ.) 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit 
Transfer) UT. सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र लाभार्थ्याला राहील. तथापि, 
या अभियानातर्गत शासकीय संस्थांनी/ शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या निविष्ठाचा 
पुरवठा करण्यात येत असल्यास संदर्भाकीत शासन निर्णय दि.१९/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करावी. 

९. कृषि विभागाच्या योजनांची महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी करण्याबाबत संदर्भाधीन शासन 
परिपत्रक दि.०४/११/२०२० नुसार कृषि यांत्रिकीकरण, सिंचन साधने व सुविधा, प्रमाणित बियाणे वितरण व 
पिक प्रात्यक्षिके याबाबींची अंमलबजावणी करावी. 

१०. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांनी/तालुका कृषि अधिका-यांनी अभियानाकरीता लाभार्थींची 
निवड करून अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची यादी तालुका स्तरावर 
संकलित करावी. सदर यादीमध्ये शेतक-यांचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह मोबाईल/दूरध्वनी 
क्रमांक बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबतची माहितीचा अंतर्भाव असावा. त्याचप्रमाणे 
अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थांची यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि 
विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांची 
राहील. 

११. सदर HMA यादीनुसार सर्व लाभार्थी होतक-यांच्या शोतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची 
प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहाय्यकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका 
कृषि अधिका-यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिका-यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि 
सहाय्यकांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय 
तपासणीचे उचित प्रमाण संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०२२/प्र.क्र.५०/४-ओ 


१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०३१६०७४८४८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by MAHENDRA SOPAN 


GHADGE 
Date: 2022.08.03 16:12:08 +05'30' 
(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

) मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) आयुक्‍त (कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

) महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

) वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१/ अर्थसंकल्प - 93), मंत्रालय, मुंबई 

) निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


परिशिष्ट-१ 
सन २०२२-२३ : राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान अंतर्गत (वृक्षजन्य तेलबिया) 


मंजुर वार्षिक कृति आराखडा 
(आर्थिक रु.लाख) 
केंद्र शासनाकडून मंजूर कार्यक्रम राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता 
अर्थसहाय्याचा दर 
अ.क्र घटक/बाब परिमाण 
प्रति परिमाण a 
अ) नियमित वार्षिक कृती आराखडा 2022-23 
विस्तार घटक 
वृक्ष निहाय लागवड 


aie 
ee 
aa ae 

वृक्षजन्य तेलबिया लागवडी WAT देखभाल 
a a कक कळ 
हेक्टर 
या ee ॥ १७ २८%: 
जनत कळ य 


तंत्रज्ञान प्रसार घटक 


सख्या 


Fan aa aa A RT ०२०७ [०कर १ 
ee "७१७ 
pa eee ०७0७0१७ 


फ्लेक्झी Pe 


त्याला शोततळे 
शेततळे जी कोबेसागी ०.४५ ०.३० ०.७५ ०.४५ ०.३० ०.७५ 
~ 


न 
1 इर कक र कर 
1-0 केक कक [३७ -- 

कपल वॉझ्ल ३५ लक्‍लकततकरकी ||| ६७.४७ [७९ ६७ ४७ 


परिशिष्ट-२ 


सन २०२२-२३ : राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान अंतर्गत (TREA गळीतधान्य) 
मंजुर वार्षिक कृति आराखडा 
(आर्थिक रु.लाख! 


केंद्र शासनाकडून मंजूर कार्यक्रम राज्य शासनाची प्रशासकीय मान्यता 
अर्थसहाय्याचा दर प्रति 


अ.क्र. घटक/बाब परिमाण आर्थिक आर्थिक 
परिमाण 
भौतिक Se भौतिक = 
केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा | एकूण केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 


नियमित कार्यक्रम 
समुह गटप्रात्यक्षिके ७२.५० लाख/गाव 


ठता वाला... य 
ee ee ee = 
ene 
ठी oe 
९ 
क. ला ee | eee सा eRe 
: 
ae oe 
1500000100. है sae 
ee ee ae (त mie 
me 
3 
- शतती. | ce coe |. आत. नन 
on 

as 

oe 

acs 

oe 

aie 

6४ 

EE 

oe 

ce 


प्रशिक्षण 


अधिकारी प्रशिक्षण संख्या 
a] 
ia] 


400,000 ६६.६६७ १६६.६६७ 


